ddddl713/2023-DESKTEX5-CMTD-CO-OPERATION MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT 


1/134219/2023 TANT धोरण 2099-2099 अंतर्गत 
वस्त्रोद्योग घटकांना व्याज अनुदाना 
ऐवजी भांडवली अनुदान वितरीत 
करणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: संकिर्ण -२०२३/प्र.क्र.१२४ भाग-३/टेक्स-५ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ११ डिसेंबर, २०२३ 
वाचा :- 
१) शासन निर्णय, सहकार,पणन व TaN विभाग, क्र. धोरण-२०१२/प्र.क्र.२५७/टेक्स-२, 
दिनांक २१ फेब्रुवारी, २०१४ 
2) शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. धोरण-२०१५/प्र.क्र.३६४/टेक्स-५, 
दिनांक १८/०४/२०१६ 
३) शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. धोरण-२०१९/प्र.क्र.०१/टेक्स-५, 
दिनांक १६/०१/२०१९ 
४) वित्त विभाग, परीपत्रक, क्र.अर्थसं २०१५/प्र.क्र.८५/अर्थ-३, दि.१७/४/२०१५ 
५) शासन परीपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक संकिर्ण -२०१६/प्र.क्र.३१ /कोषा.प्रशा-५, दि. Io मे, २०१६ 
६) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०१/टेक्स-५, 
दि. ०४ डिसेंबर, २०१९ 
७ वित्त विभाग, शासन परीपत्रक, क्रमांक- अर्थसं -२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२/०४/२०२३ 
प्रस्तावना :- 
वरील संदर्भीय अनुक्रमांक ३ येथील शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्याच्या वस्त्रोद्योग धोरणांतर्गत 
वस्त्रोद्योग घटकांना व्याज अनुदानाऐवजी भांडवली अनुदान योजना या योजनेच्या मार्गदर्शक सुचना विहित 
केल्या आहेत. त्यानुसार वस्त्रोद्योग धोरणांतर्गत वस्त्रोद्योग घटकांना व्याज अनुदानाऐवजी भांडवली अनुदान 
योजना या योजने अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावांना सन २०२३-२४ मधिल उपलब्ध तरतूदीनुसार या शासन 
निर्णयासोबतच्या “परिशिष्टा” मधील विवरणपत्रानुसार अनुदान वितरीत करण्याची बाब झासनाच्या 


विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

राज्याच्या वस्त्रोद्योग धोरणांतर्गत TAIT घटकांना व्याज अनुदानाऐवजी भांडवली अनुदान 
योजना या योजनेखाली मा.सचिव (वस्रोद्योग), यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत समितीने मान्यता दिलेल्या 
प्रकल्पांना सन २०२३-२४ मध्ये वित्त विभागाने खर्चासाठी मान्यता दिलेल्या तरतूदीतून या शासन 
निर्णयासोबतच्या “परिशिष्ट अ” मधील विवरणपत्रानुसार एकूण रू. १७,५४, ३७,००० /- (अक्षरी रुपये सतरा 
कोटी चौपन्न लाख सदतीस हजार) इतकी रक्कम मंजूर करुन वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
तथापी सदर रक्कम संदर्भ क्रमांक ६ येथील येथील शासन निर्णयान्वये गठीत दक्षता व नियंत्रण पथकाद्वारे 
ज्या प्रकल्पांची तपासणी झाली असून व ज्या प्रकल्पांमध्ये अनियमितता आढळून आली आहे अशा प्रकरणात 
अंतिम निर्णय झाल्यावरच अनुदान वितरीत करण्यात येईल किंवा झालेल्या निर्णयानुसार पुढील कार्यवाही 
करण्यात येईल. तसेच ज्या प्रकल्पांची दक्षता व नियंत्रण पथकाकडून वेळे अभावी अद्याप तपासणी झालेली 
नाही, त्या प्रकल्पांची पुढील नजीकच्या काळात लवकरच तपासणी करण्यात येईल आणि त्याप्रकल्पात 
तपासणीअंती काही अनियमितता आढळून आल्यास या आदेशाद्वारे मंजूर अनुदान व्याजासह वसुल 
करण्यात येईल. 
२. सदरहू TANT घटकास वरीलप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेली रक्‍कम योजनेच्या दिझानिर्देशानुसार 


BUA? 1 HAO ES HDE SIT ERG CMIGF GOW PERWERAN; MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT 


1/134219/2023 a7 शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या बँकांच्या खात्यावर 3.1.७.5. द्वारे वितरीत करण्यात 
यावी. वरीलप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेली व्याज सवलतीची रक्‍कम संबंधित बँकेने या शासन 
निर्णयासोबतच्या “परिशिष्टा* मधील त्यांच्याशी संबंधित वस्त्रोद्योग घटकाच्या कर्ज खात्यात जमा करुन 
त्याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास वेबसाइटवर ऑनलाईन सादर करावे. 

३. वरील प्रमाणे मंजूर करण्यात आलेल्या अर्थसहाय्याची रक्‍कम संबधित बँकेस वितरीत करण्याकरीता 
श्री.सु.पु.पांगारकर, कार्यासन अधिकारी (रोखशाखा), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच श्री. श्रीकृष्ण पवार, उप 
सचिव(वस्रोद्योग, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्राळय, मुंबई, (उपसचिव (Spinning Mills) ०००९) 
यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी या आदेशाद्वारे मंजूर करण्यात आलेल्या 
अर्थसहाय्याची रक्‍कम अधिदान व लेखा अधिकारी कार्यालय, मुंबई येथून आहरीत करुन ती सोबतच्या 
परिशिष्टात नमुद केलेल्या बँकांना वितरीत करण्याची कार्यवाही करावी. 
४. यावर होणारा खर्च " मागणी क्रमांक व्ही-२, २८५१ - ग्रामोद्योग व लघुउद्योग, ११०, संमिश्र ग्रामोद्योग 
व लघुद्योग आणि सहकारी संस्था (०२)(७८) राज्य वस्रोद्योग धोरण २०११-१७ अंतर्गत वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना 
व्याज अनुदानाऐवजी भांडवली अनुदान (कार्यक्रम) (३३, अर्थसहाय्य) (२८५१ ६५६५)" या लेखाशिर्षाखाली 
सन २०२३-२०२४ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 
५. वित्त विभाग, शासन परीपत्रक, क्रमांक- अर्थसं -२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२/०४/२०२३ या 
परीपत्रकातील तसेच त्यासोबतच्या तपासणी सुचीतीळल लागू असलेल्या सर्व बाबींची सदर प्रकरणी पुर्तता 
होत आहे. 

तसेच वित्त विभाग, शासन परीपत्रक, क्रमांक- अर्थसं -२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक 
०८/०२/२०२३ व वित्त विभाग, शासन परीपत्रक, क्रमांक- संकिर्ण -२०२३/प्र.क्र.२७/अर्थ-३, दिनांक 
१५/०३/२०२३ या परीपत्रकातील तसेच त्यासोबतच्या तपासणी सुचीतील लागू असलेल्या सर्व बाबींची सदर 
प्रकरणी पुर्तता होत आहे. 
६. वित्त विभाग, परीपत्रक, क्र.संकिर्ण २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा-५, दि.१०/०५/२०१६ च्या 
परिशिष्ट-अ मधील अनु.क्र. १ ते ९ संदर्भातील तपासणी सुची मधील याप्रकरणी लागु असलेल्या मुद्यांची 
पुर्तता होत आहे. सदर परीपत्रकानुसार परिशिष्ट-अ मधील अनु.क्र.१ ते ९ संदर्भातील माहीती खालील 
प्रमाणे आहे. 


१) विभागास प्रदान वित्तीय अधिकार :- वित्त विभाग परीपत्रक क्र.अर्थसं २०१५/प्र.क्र.८५/अर्थ-३, दि.१७/४/२०१५ 
अन्वये ३३ अर्थसहाय्य या बाबीखाळील खर्च करण्यास विभागास अधिकार प्राप्त झाले असून सदर परीपत्रकातील 
तपासणी सूचीप्रमाणे सर्व बाबींची सदर प्रकरणी पुर्तता होत आहे. 

२) मंजूर निधी :- " मागणी क्रमांक व्ही-२, २८५१ - ग्रामोद्योग व लघुउद्योग, ११०, संमिश्र ग्रामोद्योग व 
लघुद्योग आणि सहकारी संस्था (०२)(७८) राज्य THAT धोरण २०११-१७ अंतर्गत वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना 
व्याज अनुदाना ऐवजी भांडवली अनुदान (कार्यक्रम) (३३, अर्थसहाय्य) (२८५१ ६५६५" या 
लेखाशिर्षाखाली सुधारीत अंदाज सन २०२३-२०२४ मध्ये या योजनेखाली रू. ३१५००.००लक्ष इतका 
निधी उपलब्ध आहे. या शासन निर्णयाअन्वये रू. १७५४.३७ लक्ष वितरीत करण्यात येत आहे. 

मागील ३ महिन्यापूर्वी दिलेल्या अनुदानापैकी ७५% किंवा अधिक निधी खर्च झाला आहे :- या 
योजनेखाली सन २०२२-२३ मध्ये वित्त विभागाने यापुर्वी खर्च करण्याची परवाणगी दिली आहे. सदर 
निधी पुर्ण खर्च करण्यात आला आहे. तसेच यापुर्वी खर्चास परवानगी दिलेला सर्व निधी खर्च करण्यात 
आलेला आहे. 

ज्या लेखाशीर्षाखाली अनुदान वितरीत करण्यात येत आहे. त्या लेखाशिर्षाअंतर्गत १ वर्षापुर्वीचे संक्षिप्त 


र्ट 


es 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


सपवर्वा 1 SRO PSHDESNT BRB CMIGDE GOR MERWERAN; MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT 


1/134219/2023 देयक प्रलंबित नाही :- या योजनेखाली १ वर्ष जुने सक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. 

५) स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देताना त्यांचेकडून राज्य शासनास येणे नाही किंवा येणे रक्‍कम 
समायोजित करण्यात आली आहे:- या योजनेखाली स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देण्यात येत 
नसल्याने सदर बाब या प्रकरणी लागू होत नाही. 

६) वैयक्तिक लाभार्थीचे देयक सादर करतांना यादीसह व शक्यतो आधार क्रमांकासह सादर करावे लागू 
:- या योजनेखाली वैयक्तिक लाभार्थीचे देयक देण्यात येत नसल्याने सदर बाब या प्रकरणी लागू नाही. 

७) बांधकाम विषयक प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देतांना सक्षम अधिकाऱ्याची मान्यता घेतल्याचा 
उल्लेख आदेशात असावा:- या योजनेखाली बांधकाम विषयक प्रस्ताव नसल्याने सदर बाब या प्रकरणी 
लागू होत नाही. 

८) अधिनस्त कार्यालयांना खरेदी करण्यासाठी प्राधिकृत करण्याचा शासन निर्णय निर्गमीत करण्यापुर्वी 
अशा खरेदीसाठी रीतसर प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश काढावेत :- या योजनेखाली अधिनस्त 
कार्यालयांना खरेदी विषयक प्रस्ताव नसल्याने सदर बाब या प्रकरणी लागू होत नाही. 

९) खरेदी विषयक प्रक्रीया अद्यावत संबंधीत शासन आदेशानुसार करावी व तसा उल्लेख प्रशासकीय 
मान्यतेत असावा:- या योजनेखाली खरेदी विषयक प्रस्ताव नसल्याने सदर बाब या प्रकरणी लागू 
नाही. 


9. सदर झासन निर्णय, संदर्भिय अ.क्र. 9 येथील शासन निर्णयान्वये प्रधान सचिव (वस्त्रोद्योग), यांच्या 
अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या समितीच्या संपन्न झालेल्या बैठकीत मंजूर Talay प्रकल्पांच्या 
दाव्यांना मिळालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


८. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन परीपत्रक, क्रमांक- अर्थसं -२०२२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक 
१२/०४/२०२३ अन्वये दिलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
९. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१२११११५२२११३०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ]ददेशानुसार व नावाने. 
ही रि देइ q Signed by Pramod 


Ganpatrao Pawar 

Date: 11-12-2023 18:30:53 

Reason: Approved 

(प्रमोद पवार ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-१/ २, मुंबई / नागपूर 
२. महालेखापाल, लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र-१/ २, मुंबई / नागपूर 
३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
५. अ.मु.स. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४३१), मंत्रालय, मुंबई(ई-मेलद्वारे) 
६. अ.मु.स. वित्त विभाग (व्यय-२), मंत्रालय, मुंबई(ई-मेलद्वारे) 
७. सचिव (वस्त्रोद्योग), स.प. व व.वि., मंत्रालय, मुंबई.(ई-मेलद्वारे) 
८. अवर सचिव (१७-स), स.प. व व.वि., मंत्रालय, मुंबई 
९. कार्यासन अधिकारी (रोखशाखा) (३ प्रती), स.प. व व.वि., मंत्रालय, मुंबई 
qo, परिशिष्टामधील बँका (टफ सेल) (ई-मेल व्दारे) 
११. निवड नस्ती -टेक्स ५ 
पृष्ठ ५ पैकी ३ 


सपवर्वा / 1 S7ROPSHD EST ERB CMIGDF GOR RERWERAN; MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT 


1/134219/2023 


दि.११ डिसेंबर, 2023 रोजीच्या शासन निर्णया सोबतचे “परिशिष्ट” 


(Rs.in Lakh) 


Sr. UID No Unit Name Subsid शिल्लक योजना 
No ४ Year | अनुदान BANK NAME 
NP/2098/90309 GM Syntex Private Ltd. २०२० ४६.९१ शिक HDFC BANK 
GM Syntex Private Ltd. 30.43 fase HDFC BANK 
NP/2098/ 90282 2020 
GM Syntex Private Ltd. ४३७ हक HDFC BANK 
NP/2020/ 40292 २०१९ 
GM Syntex Private Ltd. 320.04 
baie HDFC BANK 
tes NP/2020/ 902192 2099 
GM Syntex Private Ltd. 3219.94 
aaa HDFC BANK 
दु NP/2020/ 9022 २०१८ 
GM Syntex Private Ltd. ६७.३६ 
faa HDFC BANK 
& NP/2020/ 4902193 2020 
GM Syntex Private Ltd. ५०.५२ 
leas HDFC BANK 
9 ॥॥>/२०२०/१०२७३ २०१८ 
GM Syntex Private Ltd. ५०.५२ 
ae HDFC BANK 
८ ॥॥>2/२०२०/१०२७३ २०१९ 
GM Syntex Private Ltd. २२.०४ 
— HDFC BANK 
8 NP/2020/ 90208 2020 
GM Syntex Private Ltd. १६.५३ 
aa HDFC BANK 
a NP/2020/ 90298 २०१८ 
GM Syntex Private Ltd. १६.५३ 
हरा HDFC BANK 
i” NP/2020/ 490298 २०१९ 
GM Syntex Private Ltd. ९८.३९ 
व्य HDFC BANK 
१२ NP/2029/ 90398 2098 
GM Syntex Private Ltd. ९८.३९ 
kaa HDFC BANK 
१३ NP/2029/ 90308 2020 
GM Syntex Private Ltd. ६२.०२ 
— HDFC BANK 
१४ NP/2029/90322 2020 
GM Syntex Private Ltd. २७.६१ 
‘au HDFC BANK 
१५ । NP/2029/90328 २०२० 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


सपवर्वा / 1 S7HRO PHD EST ERB CMIGDF GOR RERWEHAN; MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT 


17134219/202 GM Syntex Private Ltd. २७.६१ 
ie HDFC BANK 
१६ NP/2029/ 90328 २०२१ 
GM Syntex Private Ltd. ४६.९१ 
baa HDFC BANK 
१७ NP/2098/90304 २०२१ 
Total amount for the bank 
१७५४.३७ 
Bank 
Total Unit Amount Amount १७५४.३७ 


Bank Account Details 


Bank Name HDFC Bank 


Funds to be 


IFSC Code HDFC0000240 Total Subsidy Amount Rs. In Lacs १७५४.३७ 


Total Subsidy Amount Rs. In Lacs १७५४.३७ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


